राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातील अंगुली मुद्रा 
विभागातील भरती करण्यात येणाऱ्या तपासणीस/ 
पोलीस उप निरीक्षक (अंगुली मुद्रा) या पदाच्या 
शैक्षणिक अर्हतेमध्ये बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : WER -०२२२/प्र.क्र.२५६/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 02 जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एफपीबी-३४८०/३१९४४,पोल-४,दि.२८.०८.१९८५ 
2) Secretary 9778, NCRB, MHA, New Delhi यांचे पत्र क्र.७7?8 (१०५//१॥8६/०९/ 
२०१८ (2)-NCRB,f@.219.99.209¢ 
3) अपर पोलीस महासंचालक ,गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. अपोमसं/ 
गुअवि/अंमुके/तपासणीस शैक्षणिक अर्हता/२०२३/८२ पुणे, दि.२०.०१.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागांतर्गत अंगुली मुद्रा विभागातील भरती करण्यात येणाऱ्या तपासणीस/ पोलीस 
उप-निरीक्षक (अं.मु.) या पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये “पदवी परिक्षा” ही 
निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, केंद्र शासनांतर्गत येणा-या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख केंद्र (NCRB) 
यांच्या अखत्यारीतील केंद्रीय अंगुली मुद्रा केंद्र (9528) या कार्यालयाने अंगुली मुद्रा तज्ञ परीक्षेस बसण्यासाठी 
शैक्षणिक पात्रता ही “विज्ञान शाखेतील पदवीधर (Science Graduate)/ न्यायवैदयकीय शाखेतील पदवीधर 
(Forensic Science Graduate)” अशी निश्चित करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये सर्व राज्यातील अंगुली मुद्रा 
केंद्राना निर्देश दिळेळे आहेत. त्यास अनुसरुन, तपासणीस/ पोलीस उप-निरीक्षक (अंगुली मुद्रा) या पदासाठीची 
शैक्षणिक अर्हतेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागांतर्गत अंगुली मुद्रा विभागातीळ यापुढे भरती करण्यात येणाऱ्या तपासणीस/ 
पोलीस उप-निरीक्षक (अंगुली मुद्रा) या पदासाठी संदर्भ क्र. २ मध्ये निदेशित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक पात्रतेमध्ये 
“पदवी परिक्षा” या ऐवजी “मान्यता प्राप्त विदयापीठातील विज्ञान शाखेतील पदवीधर (Science Graduate) 
किंवा न्यायवैदयकीय शाखेतील पदवीधर (Forensic Science Graduate)” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०२१६४९१४८४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, SUDHAKAR तशात 


e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac39c1904204F 


7०, postalCode=400032, st=Maharash' 
.378C3E1 DDFF427C2BC46B5A5\ 


SHAHAJI YADAV 507709. 
(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tra, 
C: 5032832 
’BAAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJI 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


